नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत 
तांत्रिक सल्लागार समितीमध्ये मा.आ.श्री. विनायक 
मेटे यांची अशासकीय सदस्य म्हणुन नियुक्ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासननिर्णय क्रमांक-विकाक-२५१८/प्र.क्र.७३/८ -ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- ०५ जुले, २०१८ 


संदर्भ - 
4 कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक हअप्र-०७१६/प्र.क्र .८२/राकृवियो कक्ष, 
दिनांक १३/०६/२०१७ 


प्रस्तावना- 


विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या ४००० गावांमध्ये तसेच विदर्भातील 
पुर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील सुमारे ९०० गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक 
बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प) 
राबविण्यात येत आहे. विभागाच्या दि. १३ जुन,२०१७ च्या संदर्भाधीन शासननिर्णयान्वये सदर 
प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरिता मा. अ.मु.स.(कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक 
सल्लागार समितीची स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर एकुण १५ सदस्यीय समितीमध्ये २ 
अज्ञासकीय सदस्य नियुक्‍त करण्याची तरतुद आहे; त्यानुसार अशासकीय सदस्याची नियुक्‍ती 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


छासननिर्णय- 


१. वरील संदर्भाधिन शासननिर्णयातीळ तरतुदीनुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या तांत्रिक 
सल्लागार समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणुन रिक्‍त जागेवर मा.आ.श्री. विनायक मेटे 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकाक-२५१८/प्र.क्र.७३/८ -ओ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०५१२३४५९७००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 

S h rl ka nt ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 bee fff 
aa62085c34db6bfd8&c, 

C h a al d fa ka nt An d g e serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a9 
5f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2018.07.05 12:36:05 +05'30' 


(श्रीकांत.चं.आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य /महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 


. मा.श्री. रणधीर सावरकर, वि.स.स 

| मा.श्री. विनायक मेटे, वि.प.स 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


१०.प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३.प्रधान सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१५.कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
१६.आयुकक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१७. प्रकल्प संचालक, हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 
१८. महासंचालक, भुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा,पुणे. 
१९.उप सचिव/ सह सचिव (सर्वी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२०. विभागीय आयुक्‍त (औरंगाबाद / नाशिक/ अमरावती / नागपूर विभाग) 
२१. जिल्हाधिकारी (सवी 
२२. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
२३. जिल्हा अधीक्षक कृषिअधिकारी (सर्व) 
२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


a निर्णय क्रमांकः विकाक-२५१८/प्र.क्र.७३/८ -ओ 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय १/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
नियोजन विभाग ( कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
निवड नस्ती -८अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


